नक्षल हल्ल्यातील शहिदांच्या नातेवाईकांना व 
जखमी पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना 
अनुज्ञेय सानुग्रह अनुदान, मोफत 
सदनिकेऐवजी रोख रक्कम आणि 
नुकसानभरपाईची रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ-०३१४/प्र.क्र.८२/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ मार्च, २०१४ 
संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएफ-१००३/प्र.क्र.--८/पोल-७, दि. १६/३/२००५ 
२) शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएफ-०२०९/प्र.क्र.१०७/पोल-७, दि.६.२.२००९ 
३) शासन पूरक पत्र पीडल्यूएफ-१०११/प्र.क्र.५४९/पोल-७, दि.९.१.२०१२ 
४) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अंदाज २०.१३/प्र.क्र. ८५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १३.१.२०१४. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये नक्षल हल्ल्यातील शहिदांच्या नातेवाईकांना व जखमी पोळीस 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान, मोफत सदनिकेऐवजी रोख रक्‍कम आणि नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
अनुज्ञेय केलेली आहे. त्यानुसार दि. २५.११.२०१२ पासून ३१.१.२०१४ पर्यंत गडचिरोली जिल्हयात झालेल्या 
विविध नक्षलवादी हल्ल्यांमध्ये शहिद झालेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना तसेच जखमी 
पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना सोबतच्या "विवरणपत्र अ" मध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे सानुग्रह अनुदान, मोफत 
सदनिकेऐवजी रोख रक्‍कम आणि नुकसान भरपाई पोटी रु. ३,८०,९०,०००/- (रुपये तीन कोटी ऐंशी लाख 
नव्वद हजार फक्त) इतकी रक्कम प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्कम संबंधीतांना प्रदान करतांना यासंबंधात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या दिशा 
निर्देशाचे व विहित कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

३. उपरोक्त रक्कमेपैकी रु. ३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम पोळीस 
महासंचालकांच्या स्वीय प्रपंजी लेखा खाते क्र.६१८४०१८००४ मध्ये जमा असलेल्या रक्‍्कमेमधून प्रदान 
करण्यात यावी. 

४. उर्वरितरु.८०,९०,०००/- (रुपये ऐंशी लाख नव्वद हजार फक्‍त) इतकी रक्‍कम मागणी क्र.बी- 
१ लेखाशिर्ष “२०५५-पोलीस- (००) ११३-पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण (co) (०४) कर्तव्य बजावित 
असताना जखमी अथवा मृत झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह अनुदान (२०५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएफ-०३१४/प्र.क्र.८२/पोल-७ 


०२९३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१३-१४ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून आहरीत करण्यात यावी. 

५. उपरोक्त रु.८०,९०,०००/- (रुपये ऐंशी लाख नव्वद हजार फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून ती संबंधीतास अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

६. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १५४/१४/व्यय-७, दिनांक 
२९/३/२०१४ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३२९१७०३०६४४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chitra Shahaji 


C h | t ra Patodekar 


DN: CN = Chitra Shahaji 


Shahaji MAHARASHTAA,O = 
GOVERNMENT OF 
Patodekar Date: 2014.03.29 17:12:04 +05'90 
(चित्रा पाटोदेकर) 


अवर सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 

५. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई. 
११.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती -पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएफ-०३१४/प्र.क्र-८२/पोल-७, दिनांक. २९/३/२०१४ सोबतचे 


विवरणपत्र अ 


अ. | पोलीस अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे | सानुग्रह | सदनिकेऐवजी | 


क्र नावव पदनाम अनुदान रोख रक्‍कम 
शहीद 


ral स्थ: 
: रर ००,०००/ 
न, / 


े जखमी 
पोउपनि, विजय जाधव 


‘<. 
a 
| ६. | पोहवा/१७६९, प्रभुदास दुग्गा 
। ८. | पोहवा/१७८५, मुरारी स. गेडाम | 
. | पोहवा/११६६, मनोज भोयर 


: 
र 
2 
| 
3 
9 
| 
| 
| 
: 


28]:\Pending.doc 


vo wo wo 


vo 
eo 


ww 


AJ 


wo | wo | “७० 
Oo;}naIn 


2 


नुकसान 
भरपाई 


२,६०,०००/- 
२,६०,०००/- 
२,६०,००० / = 
2,g0,000/- 
2,30,000/- 
2,30,000/- 
2,30,000/- 
२,३०,०००/- 
२,३०,०००/- 
२,००,००० /- 
2,00,000/- 
2,000,000 / - 
2,00,000/- 
2,00,000 /- 
2,00,000/- 
2,00,000/- 
2,00,000 / ~ 
2,00,000/- 
2,090,000 / = 
2,00,000/- 


2,00,000/- 


= ee ee 
a ars RE 
= eae eae TT 
ता ae कर ता 
३६. | पोशि/१८९०, सुमेश मुकुंद वालदे बक वश eee 70 
क स ef आहतयालत हत टो 
पोशि/५५३१, प्रदिप दु. साकोरे aS Soa २०००,कैरा- 
पोशि/१७३६, बहादुर पे. सिडाम . Sa aa 2;00,dpo/- 
a oe rages 8 
नापोशि/१२२२ , मंगेश धामंदे er ae ताया 2,00,000/- 
४५. | नापोशि/२२४४, कोको नरोटे aes re 2,00,000/- 
i क नक लकत 


३५,८०,९० 9१०० ०/- 


291:\Pending.doc 


